डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 
जीवन WHIT योजना. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- १२ एप्रिळ, २०२१. 


प्रस्तावना:- 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे शोषित व उपेक्षितांचे yoda म्हणून सुपरिचित आहेत. विपरित 
परिस्थितीत त्यांनी देश व विदेशातून उच्च शिक्षण प्राप्त करून एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे. याच 
शिक्षणाच्या बळावर शोषित, उपेक्षित घटक व एकूणच समग्र भारतीयांच्या जीवनात क्रांतीकारक बदल घडवून 
आणले व एक प्रकारे आधुनिक भारताची पायाभरणी केली आहे. 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवाची १३० वी जयंती जगभरात दि.१४ एप्रिल २०२१ रोजी साजरी 
होत आहे. या जयंती निमित्त राज्यातील अनुसुचित जाती, जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींचे जीवन प्रकाशमान 
करण्याच्या दृष्टीने वीज जोडणी विशेष मोहिम दि.१४ एप्रिल २०२१ ते दि.६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत 
राबविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


उद्दिष्ट :- 


दि.१४ एप्रिल २०२१ ते ६ डिसेंबर २०२१ या कालावधीत अनुसुचित जाती व अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गातील अर्जदारांना प्राधान्याने महावितरणद्वारे घरगुती ग्राहकांसाठी वीज जोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी 
“डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना” राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

याशिवाय या योजनेत अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटित उद्योगामधील वीज 
पुरवठयासंबधी असणा-या तक्रारी/ समस्यांचे निवारण करण्याबाबतही समावेश असेल. 


लाभार्थ्यांची अनुज्ञेयता :- 


या योजनेतील घरगुती वीज जोडणीकरणा-या लाभार्थ्यांची अनुज्ञेयता खालीलप्रमाणे राहील :- 

१. लाभार्थी अर्जदाराकडे सक्षम प्राधिकाऱ्याचा जाती प्रमाणपत्र आवश्‍यक राहील. 

२. महावितरण कंपनीस वीज जोडणीकरीता करण्यात येणा-या विहित नमुन्यानुसार अर्जाकरीता आवश्यक 
कागदपत्रे जसे की, आधार कार्ड, रहिवासी दाखला इत्यादी असणे आवश्‍यक असेल. 

३. अर्जदारांनी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी यापूर्वीची थकबाकी नसावी. 


योजनेची कार्यपध्दती :- 


१. लाभार्थी अर्जदाराने महावितरणच्या विहित नमुन्यात कागदपत्रासह ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन अर्ज 
करील. 

२. अर्जदाराने शासनमान्य विद्युत कंत्राटदारांकडून वीज मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे 
आवश्यक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-५ 


३. लाभार्थ्याने रू.५००/- इतकी अनामत रक्कम महावितरणकडे जमा करणे आवश्‍यक राहील. सदर रक्‍कम ५ 
समान मासिक हपफ्त्यांमध्येच भरण्याची सुविधा असेल. 
४. अर्जदारांचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर मा.महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या या संदर्भातील 
अस्तित्वात असणा-या तरतुदीच्या अधीन राहून वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल 
५. महावितरणद्वारे प्राप्त अर्जानुसार ज्या अर्जदाराच्या घरी वीज जोडणी नाही अशा लाभार्थ्यांना विद्युत पायाभूत 
सुविधा उपलब्ध असल्यास पुढील १५ कार्यालयीन दिवसात वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल. 
६. तसेच जेथे अर्जदारास वीज जोडणीकरीता विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करावी लागणार असल्यास अशा 
ठिकाणी महावितरणद्वारे स्वनिधी अथवा जिल्हा नियोजन विकास निधी (विशोष घटक योजना तथा आदिवासी 
उपयोजना सहीत) अथवा इतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या निधी मधून प्राधान्याने हाती घेऊन पूर्ण करण्यात येईल 
व वीज जोडणी उपलब्ध करण्यात येईल. 
७. याशिवाय अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीच्या असंघटीत उद्योगामधील वीज समस्यांचे प्राधान्याने 
निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर प्रत्येक मंडळातील किंवा जिल्हा स्तरावर अधीक्षक अभियंता 
अध्यक्षतेखाली त्यांच्या कार्यक्षेत्राकरीता कृती दलाची स्थापना करण्यात येईल. अज्ञा कृती दलात त्या 
कार्यक्षेत्रातील अनुसुचित जाती/ अनुसुचित जमातीचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या उद्योजकांचा MAAR असावा. मुख्य 
अभियंता स्तरावर याचा दर महिन्यांनी आढावा घेण्यात येईल. 
८. या योजनेतील तक्रारीचे निराकरण होण्याच्या दृष्टीने महावितरण स्तरावर समर्पित वेब पोर्टल निर्माण 
करण्यात येईल. 
९. या योजनेची महावितरणद्वारा प्रसिध्दी करण्यात येईल. 
१०. या योजनेचे संनियत्रण व आढावा अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरणद्वारा आवडयकतेनुसार 
परंतु किमान त्रैमासिकरित्या घेण्यात येईल यातून झालेली फलनिष्पत्तीचा अहवाल शासनास दर महिन्यास 
सादर करेल. 
११. या योजनेसाठी लागणारा निधी महावितरण स्वनिधी/ जिल्हा विकास समितीचा निधी(विशोष घटक योजना 
तथा आदिवासी उपयोजना सहीत)/कृषी आकस्मिकता निधी मधुन करता येईल. 
१२. या योजनेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर याबाबत ward गाथा व त्रुटी आढळल्यास त्याचा फलनिष्पती 
अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२१०४१२१९१७२३९९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
Prashant Pundlik कप 


5.4.20=07ae22a8e7fa4047 ce6ff816d85e77eec] 4db9926b325a140acf9b28bb9 
90: 


7 serialNumber=ec955e2d3606e 1 fddb6abac58a907419053beecebSdbac48a78c89 
a ger "5887106, १251: di id 


Date: 2021.04.12 19:27:14 +05'30' 


(प्रशांत पुंबडगेरी ) 
उप सचिव 
Wd - 
१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-५ 


३. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधान परिषद/विधानसभा. 

५. मा. मंत्री (ऊर्जा) नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

६. मा. राज्यमंत्री (ऊर्जा) यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१०. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, WHMIS, वांद्रे पूर्व मुंबई 
४०००५१. 

११. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनी, प्रकाशगड, वांद्रे पूर्व 
मुंबई ४०००५१. 

१२. अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, प्रकाशगंगा, वांद्रे पूर्व मुंबई 
४०००५१. 

१३. महासंचालक, महाऊर्जा पूणे. 

१४. अवर सचिव (रोख शाखा) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०००३२. 

१५. अवर सचिव (उर्जा ३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१६. कक्ष अधिकारी (प्रशा १ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय मुंबई ४०००३२. 

१७. निवड नस्ती ऊर्जा -५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


